दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर 
सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालयाच्या सर्व विभागीय कार्यालयीन 
आस्थापनेवरील दिव्यांगास पदांची सुनिश्वती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५/गृनिधो-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९-/प्र.क्र.२५१/ 
दि-क-२, दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२१ 
४) गृहनिर्माण विभाग, शासन निर्णय क्र.अअंमू-२००३/प्र.क्र.३०४/प्रशा-३,दि.३१ डिसेंबर, २०१० 


प्रस्तावना - 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदांची 
सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या 
संकेतस्थळावर policy /Acts /Rules -Notification येथे List of Post Identified suitable for Persons with 
Benchmark Disabilities notified on 08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सदर अधिसूचनेनुसार 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याबाबत वाचा क्र.३ येथील 
दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात आलेल्या आहे. सदर सूचना 
व वाचा क्र.२ येथील अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायालयाच्या सर्व विभागीय कार्यालयीन आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने वाचा क्र.२ येथील दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy /Acts /Rules -Notification येथे List of Post 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५/गृनिधो-१ 


Identified suitable for Persons with Benchmark Disabilities notified on ०४.०१.२०२१ या शिर्षाखाली 
प्रसिध्द केळी आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करुन दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
केलेली जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, अशा पदांबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 
यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलीत वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी 
समान आहेत, अशा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
राहतील, Sa सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२/०२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या आहेत. त्यास अनुसरुन सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या कोकण (मुंबई),पुणे, 
नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या विभागीय कार्यालयीन आस्थापनेवरील विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
या संदर्भात यापूर्वी सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, यांच्या 
आस्थापनेकरीता निर्गमित करण्यात आलेले वाचा क्र.४ येथील आदेशा यान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२२१५३५५३०२०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT MALHARI KAWADE 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOUSING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=597d3c4c02c1add961 1 9d79fc4b21063ef2898635 


KAWADE ere ति 
(अजित कवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सहसचिव, (दिव्यांग कल्याण) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायाळय,कोकण, गृहनिर्माण भवन,वांद्रे, मुंबई-५१ 
सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय,नाशिक, जुने महसूल आयुक्तालय, 
नाशिक रोड, नाशिक -४२२१०१ 

१०) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय,पुणे,आगरकर नगर,पुणे-४११००१ 


AD 


CC ww 


£33) 


co 
S a“ 
~ na ~— ~n ~~ ~~ ~~ ~~ — 


S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५/गृनिधो-१ 


११) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय, नागपूर,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नागपूर 


१२) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालळय,औरंगाबाद,सि.स.नं.२५९२, 
मिल कॉर्नर,औरंगाबाद-४३१००१ 


१३) सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायाळय, अमरावती,जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
अमरावती-४४४६०२ 


qx) निवडनस्ती (गृनिधो-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र-अ 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
सुनिश्चिती 
| र सक्षम प्राधिकारी, | 5, 5 ,8३७/, a) B, LV सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) वर्ग-१. भाडे सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीडा (क.स्त.)वर्ग-१. 
दिवाणी C b) OA,OL, BL, LC, नियंत्रण कायदा ही पदे प्रामुख्याने महसूल विभागीय म्हणून सोपविण्यात आलेल्या भाडे नियंत्रण कायदा 
न्यायाधीश Dw, AAV पातळीवर कार्यरत आहेत या न्यायालयात महाराष्ट्र भाडे महसूल विभागीय न्यायालयातील प्रकरणे विभगातच 
(क.स्त.) वर्ग-१. 0 SLD नियंत्रण कायदा-१९९९ च्या कलम २२, २३, व २४ खालील चौकशीअंती निकाली काढने या व्यतिरीक्त 
0) MD involving प्रकरणे चौकशी अंती निकाली काढली जातात सक्षम कार्यालयप्रमुख, सोपविण्यात आलेल्या महसूल 
(a) to (d) above प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) वर्ग-१. हे या विभागीय विभागाचा विभागप्रमुख,नियंत्रक अधिकारी व 
न्यायालयांचे प्रमुख न्यायाधीश आहेत या व्यतिरीक्त माहिती अधिकार २००५ नुसार अपिल अधिकारी म्हणून 
कार्यालयप्रमुख, विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकारी व विभागाच्या मुख्यालयातच कर्तव्य पार पाडली जातात 
माहिती अधिकार २००५ नुसार अपिल अधिकारी म्हणून 
कर्तव्य पार पाडणे 
२. अधिक्षक वर्ग-२ । 5,5, ७५,8७९, | a) B, LV सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयातील एक । सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाच्या 
RW,SE, H, 0) 0, HH जबाबदार कर्मचारी म्हणून कर्तव्य पार पाडणे सक्षम कोर्टातील एक जबाबदार कर्मचारी म्हणून कोर्ट 
C,MF c) OA,BA, OL, BL, प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीऱा (क.स्त.) वर्ग-१. यांना प्रकरणे । कामकाज, प्रशासकीय कामकाज, कोर्टा बाहेरील 
OAL, CP,LC,Dw, । निकाली काढण्यात मदत करणे, प्रकरणे नीट तपासून सक्षम | कामकाज कोर्टाच्या वतीने साक्ष देणे, शासकीय 
AAV, MDy प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) वर्ग-१. यांना सादर । बैठकींना जिल्हयात व मंत्राळयात उपस्थित राहणे 
d) SLD, MI, ASD, करणे, सर्व प्रकाच्या नोटीसा तयारकरून त्या प्रतिस्वाक्षरीत | आहरण व संवितरण अधिकारी, लेखाविषयक 
e) MD involving (8 10 । करून बजावानिस पाठविणे नकला प्रमाणित करणे, कामकाजाचा स्वतंत्र कार्यभार, माहिती अधिकार 
(d) above प्रतिज्ञापत्र प्रतिस्वाक्षरीत करणे, नक्कल फी रक्कमेची वसुली | २००५ नुसार शासकीय जनमाहिती अधिकारी, व इतर 
करून शासनाला जमा करणे प्रशासकीय कामकाजात संकीर्ण कामकाजाचे कर्तव्य पार पाडणे 
शासकीय पात्रांना उतरे तयार करणे, प्रस्ताव तयार करणे, 
सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयाचा 
माहितगार कर्मचारी म्हणून इतर न्यायालयात कोर्टाच्या वतीने 
साक्ष देणे, शासकीय बैठकींना उपस्थित राहणे आहरण व 
संवितरण अधिकारी माहिती अधिकार २००५ नुसार शासकीय 
जनमाहिती अधिकारी म्हणून कर्तव्य पार पाडणे 
३. नि.श्रे. लघुलेखक | 5,51,//,8९, | a) B, LV कामकाजात सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीठ (क.स्त.) सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीडा (क.स्त.) वर्ग-१., 
RW, SE,H,C | b)D,HH वर्ग-१., यांनी दिलेल्या श्रुतलेखन नुसार मुद्दे, निकालपत्र, यांनी दिलेल्या श्रुतलेखन नुसार मुद्दे, निकालपत्र, पत्र, 


c) OA, OL, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD ,SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


पत्र, प्रस्ताव टंकलिखित करून सक्षम प्राधिकारी यांना सादर 
करणे अधिकाऱ्यांनी सांगतीलेली कामे वेळेवर पूर्ण करणे 


प्रस्ताव टंकलिखित करून सक्षम प्राधिकारी यांना 
सादर करणे व अधिकाऱ्यांनी सांगतीळेळी कामे वेळेवर 
पूर्ण करणे 


४. प्रोसेस सर्वर ST,W,L,MF, | a) B,LV सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) वर्ग-१., व सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीडा (क.स्त.) वर्ग-१., 
RW,SE, ७, b)D, HH अधिक्षक वर्ग-२ यांनी काढलेल्या सर्व प्रकाच्या नोटीसाची यांचे अधिकार क्षेत्रात अधिक्षक वर्ग-२ यांनी काढलेल्या 
0 OA, BA,OL, वेळेवर सबंधित पक्षकारांच्या पत्त्यावर जाऊन बजावाणी सर्व प्रकाच्या नोटीसाची वेळेवर सबंधित पक्षकारांच्या 
CP,LC,Dw, AAV करणे, कब्जेवारंट SHAT नुसार घराचा ताबा घरमालकास पत्त्यावर जाऊन बजावाणी करणे, कब्जेवारंट हुकूमा 
d) ASD(M,MoD) देणे HSA कामाचा पंचनामा व कब्जापावती कोर्टात सादर | नुसार घराचा ताबा घरमालकास देणे केलेल्या कामाचा 
,ID,SLD, MI करणे प्रशासकीय कामकाजात कोषागारात देयके सादर पंचनामा व कब्जापावती को कोर्टात सादर करणे 
8 MD involving (a) करणे, धनादेश आणणे, प्रोसेस सर्वर नोंदवही अद्यावत ठेवणे । प्रशासकीय कामकाजात मदत काणे इत्यादी 
to (d) above इतर सलग्न कामे करणे इत्यादी 
ष्‌. लिपिक- 5, ST,W,BN, | a) B, LV सक्षम प्राधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) वर्ग-१., को्ट॑ | मुख्यालयातच कोर्टाच्या कामकाजासह प्रशासकोय 
टंकलेखक RW,SE, H, b) D, HH डायेसवर येण्यापूर्वी सुनावणीचे प्रकरणे घेऊन डायेसवर जाणे | कामकाजात आवक-जावक व प्रकरणाच्या नोंदिठेवणे 
C,MF c) OA, OL, BL, BA, पुकारण्यात आलेले प्रकरण साहेबाना देणे रेडी अन-रेडी लेखाविषयी सर्व प्रकारची देयके तयार करणेव 
OAL, CP.LC, Dw, = | प्रकरणात साहेब सांगतील त्या दस्तावेजावर निज्ञाणी देणे, व । charge लिहणे आहरण व संवितरण अधिकारी यांना 
AAV, MDy रोजनामा लिहणे नकला तयार करणे, प्रकरणे जतन करणे, । सादर करणे इत्यादी 
0) ASD (५, MoD), ID, । कोर्टातील प्रकरणाच्या नोंदिठेवणे. प्रशासकीय कामकाजात 
SLD, MI आवक-जावक नोंदिठेवणे. प्रशासकीय प्रकरणाच्या 
e) MD involving (a) to नोंदिठेवणे. पत्रमसुदे टिपणी तयार करणे 
(d) above सर्वप्रकारची देयके तयार करणे व charge लिहणे आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना सादर करणे 
६. शिपाई 5,51,//,_, a) B,LV सदर पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यावर नियमित स्वरूपाचे | शिपाई वर्ग-४ गट-ड पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
KC,PP,MF, b) D, HH कामकाज सोपविले आहे. जसेकी कार्यालय वेळेवर उघडणे व | लक्षात घेता सोबतच्या दिव्यांग प्रवार्गामधील उमेदवार 
RW,SE,C c) OA,OL, OAL, CP, बंद करणे, कार्यालयातील स्वच्छता साफसफाई करणे, | योग्य त्या स्वाफ्टवेअर, साधने व उपकरणांच्या 
LC, Dw, AAV अधिकाऱ्याना चहा-पाणी देणे, टपाळ व धारिका ने-आन करणे, | सहाय्यासह ग्राह्य धारणेत यावा. 
d) ASD, इतर सलग्न कामे करणे इत्यादी 
(M,MoD),ID, 
SLD,MI 


e)MD, involving (a) to 
(d) above 


ABBRAVIATION- 


Sr.No Abbreviation Long Form Sr.No Abbreviation Long Form 
[१ | [ee - = 7 Blind १२ DW Dwarfism 
Q LV Low Vision 93 AAV Acid Attack Victim 
3 ॥१८- _ “|| Deaf १४8 ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD-Moderate) 
4 HH Hard of Hearing १५ FID Intellectual Disabillity 
षु OL One Leg १६ SLD Special Learning Disabillity 
द OAL One Arm and One Leg १७ MI Mental Illness 

CP Cerebral Palsy १८ MD Multiple Disabilities 

LC Leprosy Cured १९ OA One Arm 
९ BA Both Arms २० BL Both Leg 
ao | Oo BLOA Both Leg & One Arm २१ BLA Both Legs Arms 
Laas q MDy Muscular Dystrophy 

ABBRAVIATION- 

Sr.No Abbreviation Long Form Sr.No Abbreviation Long Form 
iF 5 Sitting द ee | Pulling & Pushing 
Q ST Standing 8 MF Manipulation by Fingers 
3 W Walking pao SE Seeing 
tod BN Bending faq| 9 H Hearing 
षु L Lifting १२ C Communication 
& KC Kneeling & Crouching 93 CL Climbing 
9 RW Reading & Writing 


